आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०२२-२३ या वर्षात कृषी विद्यापीठांना 
सहायक अनुदान योजनेसाठी निधी 
वितरण 

(लेखाशीर्ष २४०१ ८२९१) 

महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र.०७/ कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख : १२ ऑक्टोबर, २०२२. 


वाचा :- 


१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२ /प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२. 

२) नियंत्रक, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी यांचे पत्र क्र.मफुकृवि/लेखा-२/३४७/२०२२, 
दि.२०.७.२०२२. 

३) कृषि विभागाची नस्ती क्र.कृषिवि-३७२२/प्र.क्र.१५८/७-अ. 


प्रस्तावना :- 

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत कृषि विभागामार्फत अंमलबजावणी करण्यात येत असलेल्या कृषी 
विद्यापीठांना सहायक अनुदान या योजनेंतर्गत बाब ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेतर) यासाठी सन २०२२-२३ 
या आर्थिक वर्षातील तरतुदींतून रु.६१.५० लाख इतकी निधी मागणी कृषी व पदुम विभागाने केली आहे. 


उपरोक्त प्रस्तावास अनुसरुन सन २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पिय तरतुदींतून वितरणासाठी उपलब्ध 
मर्यादेत निधी वितरीत करण्याबाबत संदर्भाधीन क्र.३ येथील नस्तीवर प्राप्त झालेल्या मान्यतेस अनुसरुन 
निधी वितरणाची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत मागणी क्र.टी-५ मधील मुख्य SUNY २४०१, पीक संवर्धन या 
मुख्य HERNIAS कृषी विद्यापीठांना सहायक अनुदान या योजनेंतर्गत ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 
या बाबीखाली वित्त विभागाने उपलब्ध करून दिलेल्या ३५ % निधी वितरण मर्यादेत सन २०२२-२३ च्या 
आर्थिक वर्षाच्या उपलब्ध तरतुदींतून रु.६१.५० लाख इतका निधी खालीलप्रमाणे वितरीत व खर्च करण्यास 


मान्यता देण्यात येत आहे. (रु.लाखात) 
योजनेचे नाव लेखाशिर्ष बाब सन २०२२-२३ वित्त विभागामार्फत सदर शासन 
मधील अर्थसंकल्पीय वितरण | निर्णयान्वये वितरीत 
अर्थसंकल्पीय । प्रणालीवर वितरणासाठी करण्यात येत 
तरतूद उपलब्ध निधी असलेली तरतूद 
fa 2 3 — ४ 4 द 
कृषी विद्यापीठांना | २४०१ ८२९१ ३१-सहायक ठव प ला 
सहायक अनुदान अनुदाने 
(वेतनेतर) 
एकूण १००.०० १४०.०० ६१.५० 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२ /प्र.क्र.०७/कार्यासन-६ 


२. उपरोक्तप्रमाणे एकूण रु.६१.५० लाख (अक्षरी रुपये एकसष्ट लाख व पन्नास हजार फक्त) इतका 
निधी प्रशासकीय विभाग प्रमुख म्हणून प्रधान सचिव, कृषि विभाग यांना अर्थसंकल्पिय निधी वितरण 
प्रणालीवर वितरीत करण्यात येत आहे. 
३. सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करताना नियंत्रक अधिकारी यांनी 
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तिय नियम तसेच वित्त 
विभागाच्या संदर्भाधीन दि.०४.०४.२०२२ च्या शासन परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन 
करावे. 
४. सदर उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदींतून नियंत्रक अधिकारी यांनी झालेल्या खर्चाचा अहवाल, 
लेखाशिर्षनिहाय/उपलेखाशिर्षनेहाय साध्य झालेले भौतिक उद्दिष्टाबाबतची माहिती, निधी उपयोगिता 
प्रमाणपत्र इ. माहिती आदिवासी विकास विभागास प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवावी. 
५. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या दि.०४.०४.२०२२ मधील परिपत्रकातील तरतुदींस अनुसरुन 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 
६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१००६१४४७४२४९२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by KIRAN KISANRAO PAWAR 
Kl RA N DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

‘ou=TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
pos ashtra, 
2.5. 296205b9a8746 
3f83 

se 
52¢ 


PAWAR rn sone 
(किरण कि. पवार) 


8954064011868811६72 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा. राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. प्रधान सचिव, कृषि विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

५. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 

६. वित्त विभाग ( अर्थसंकल्प- १९/ व्यय १४), मंत्रालय, मुंबई. 

७. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा मजला, विधानभवन, मुंबई. 
८. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
९. कार्यासन क्र. ९, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
qo. निवड नस्ती (का.६), आदिवासी विकास विभाग 


पृष्ठ २ पैकी २ 


